RNI No. MAHBIL /2012/47985 
www.dgps.maharasNtra.gov.in 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-अ-पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ११, अंक - १६] गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ [ पृष्ठे १० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महापालिका सचिव यांजकडून 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका 


शसनिर्देशित bt an 


महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम; 2092 वे नियस क्रमांक ६ अन्वये. 


जाहीर प्रकटन 


क्रमांक मनपा/नसवि/२/१४८/२०२२.-- महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम, २०१२ चे नियम क्रमांक 
६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार व मा. महासभा ठराव क्रमांक ३०९, दिनांक १९ ऑक्टोबर 2022 अन्वये करणेत आलेल्या नियुक्त्यानुसार, मी, 
चंद्रकांत आडके, महापालिका सचिव, सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की, सांगली 
जिल्ह्यातील सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या दिनांक १९ ऑक्टोबर २०२२ रोजी झालेल्या महासभेमध्ये नामनिर्देशित उमेदवार 
म्हणून खालीलप्रमाणे नियुक्ती करणेत आली आहे. 


परिशिष्ट 
अ. क्र. नामनिर्देशित सदस्याचे नाव पत्ता पक्ष 
१ २ ३ ४ 
१ बागवान जमिल शमशोहीन बागवान गल्ली, मिरज, तालुका मिरज, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी 
जिल्हा सांगली, मिरज-४१६ ४१०. 

चंद्रकांत आडके, 
महापालिका सचिव, 
सांगली-मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिका, 
सांगली, ७ नोव्हेंबर २०२२. जिल्हा सांगली. 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खाली दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झाल्या आहेत. 
बुधवार, ऑगस्ट १०, २०२२ / श्रावण १९, शके १९४४ 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 
परिशिष्ट - ७-ब 
आदेश 


क्रमांक नवि/कार्या-०१/नप निवडणूक/३८८/२०२२.--मा. राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/नप/२०२२/प्र, क्र. ०२/का- 
६, दिनांक २२ जुले २०२२ अन्वये, शिराळा नगरपंचायत सुधारित आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम २०२२ जाहीर झाला असून सदर कार्यक्रमाप्रमाणे 


(१) 


एच-२७५, भाग एक-अ (पु.वि.पु.)--१६ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-अ-- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ 


दिनांक २८ जुलै २०२२ रोजी शिराळा नगरपंचायत सुधारित आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम पार पडला व सदर आरक्षण व सोडतीचा प्रस्ताव दिनांक 
२ ऑगस्ट २०२२ रोजी मा. विभागीय आयुक्‍त, पुणे यांचेकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करणेत आला. 


मा. विभागीय आयुक्‍त यांचेकडील पत्र क्रमांक नपाप्र/नामाप्रआ/अंतिम मान्यता/नपा-१/कावि-७७३/२०२२, दिनांक 
४ ऑगस्ट २०२२ अन्वये शिराळा नगरपंचायत आरक्षण व सोडतीच्या प्रस्तावास अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे मी, डॉ. राजा दयानिधी, 
सांगली जिल्ह्याचा जिल्ह्याधिकारी, अधिनियमाच्या कलम १० (9) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे. 


आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनयम, १९६५ (सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) च्या 
कलम ९, पोट-कलम (2) अन्वये विभागीय आयुक्‍त तथा प्रादेशिक संचालक, नगरपालिका प्रशासन, पुणे विभाग, विधान भवन, पुणे यांचेकडील आदेश 
क्रमांक नपाप्र-१/कावि-७०१/शुद्धिपत्रक/२०२२ व दिनांक २६ जुलै २०२२ च्या महाराष्ट्र शासन राजपत्रानुसार शिराळा नगरपंचायतबाबतीत खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवण्याच्या 
जागा व महिलांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्‍चित केलेल्या 
आहेत. 


१. निवडावयाच्या सभासदांची संख्या nC) 
२. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या .. ०६ 
(अ) अनुसूचित जाती ,. 0२ 
(ब) अनुसूचित जमाती 00 
(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग .. 08४ 
३. स्त्रियांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखून ,. ०९ 


ठेवावयाच्या जागा धरून ). 


४. उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ (अ) (ब), (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे 


राहील. 

(अ) अनुसूचित जाती ,. 04 

(ब) अनुसूचित जमाती 00 

(क) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग ,.. 0२ 
५. स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या (अनुक्रमांक ३ समोरील नमूद .. 6६ 


केलेल्या जागा वजा अ. क्र, ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा) 


ज्याअर्थी, आता मा. राज्य निवडणूक आयुक्‍त, महाराष्ट्र यांचेकडील क्रमांक रानिआ/नप/२०२०/प्र.क्र.०१/का-०६, दिनांक ६ फेब्रुवारी 
२०२० अन्वये व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १० (9) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी, डॉ. राजा दयानिधी, सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी wer sea नगरपरिषदमधील प्रभाग क्रमांक ०१ ते 
१७ या प्रभागांची व्याप्ती व सुधारित आरक्षण या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्‍चित करीत आहे. 


सार्वत्रिक निवडणुकीच्या 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ अमलात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-अ-- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ ३ 


अनुसूची 
जागा राखीव असल्यास 
कोणासाठी जसे 
अनु. जाती / अनु. 
प्रभाग प्रभाग नाव % स्त्रियांसाठी % 
प्रभागाची व्याप्ती जमाती व स्त्रियांसाठी 
; असल्यास 
क्रमाक (अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमातीच्या 
स्त्रियांसह) 
| 8 | २ ३ 8 
of प्रभागक्र१ उत्तर- शिवणी गावची हह नागरिकांचा मागासवर्ग 
डांगे गल्ली  पूर्व- होळीचे टेक ते स्मशानभूमी रस्त्याने करमाळा रोड ते शिवणी प्रवर्ग (महिला) 
गावची हद्द 
दक्षिण- डांगे गल्ली दक्षिण बाजू 
'पशश्‍चिम- कदम गल्ली ते पाडळी शिवणी रस्ता 
०२ | WT. २ | उत्तर- लांड्या डोह ते स्मशानभूमी रस्त्याने करमाळा रोडपर्यंत सर्वसाधारण (महिला) 
खबाले व पूर्व- करमाळा रस्ता 
नाईक गल्ली दक्षिण- कासार गल्ली 
'पश्‍चिम- घुमटाकडे जाणारा रस्ता 
०३ प्रभागक्र.३ «| उत्तर- खेड गावची शीव सर्वसाधारण (महिला) 
वीर मारुती  पूर्व- रेड गावची शीव 
मंदिर दक्षिण- नलवडे कॉलनी 
Waa गाव ओढा ते करमाळा रस्ता 
०४ । प्रभाग क्र. ४ | Sat नाईक गल्ली सर्वसाधारण 
AVAL मंदिर पूर्व-गाव ओढा 
दक्षिण- देशमुख गल्ली 
पश्‍चिम- गुरुवार पेठ 
०५ TTT. ५ । उत्तर- शिंदे गल्ली व हिरवडेकर बोळ सर्वसाधारण 
निकम व पूर्व- गुरुवार पेठ होळीचे टेक रस्ता 
गायकवाड दक्षिण ws fm 
दक्षिण- सोमवार पेठ कदम बोळ द बाजू 
गल्ली मेन रोड 4 


'पश्‍चिम- सोमवार पेठ पाडळी रस्ता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-अ-- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ 


०६ । प्रभाग क्र. ६ | उत्तर- शिवणी पाडळी रस्ता शिंदे सर घर व डांगे गल्ली उत्तर बाजू । सर्वसाधारण (महिला) 
शिंदे व कदम पूर्व होळीचे टेक ते शिवणीकडे जाणारा रस्ता 
ग्ल्ली 
दक्षिण- गायकवाड वाडा 
'पश्‍चिम- पाडळी रस्ता 
०७ प्रभाग क्र. ७ उत्तर- पाडळी गावची शीव नागरिकांचा मागासवर्ग 
यासात पूर्व- सोमवार पेठ पाडळी रस्ता प्रवर्ग 
मंदिर परिसर 
दक्षिण- सरकारी दवाखाना 
पश्‍चिम- पाडळी गावची शीव 
०८ प्रभाग क्र. ८ । उत्तर- अंबामाता रस्ता उत्तर बाजू सर्वसाधारण 
कुमार ब पूर्व- सोमवार पेठ पूर्व बाजू 
नाझरे गल्ली 2 
दक्षिण- डी.सी.सी. बँक रस्ता 
'पश्‍चिम- शिराळा पाडळी रस्ता 
०९ | प्रभाग क्र. ९ | उत्तर- मेन रोड उत्तर बाजू व दिलीप कदम बोळ उत्तर बाजू सर्वसाधारण (महिला) 
TART  पूर्व- गुरुवार पेठ पूर्व बाजू 
सोमवार पेठ 
दक्षिण- शनिवार पेठ दक्षिण बाजू ते शिराळा कोकरुड रस्ता 
'पश्‍चिम- सोमवार पेठ पश्‍चिम बाजू 
१० । प्रभाग क्र. १९७ | उत्तर-देशमुख गल्ली उत्तर बाजू नागरिकांचा मागासवर्ग 
गोपाळ पूर्व-गाव ओढा व कापरी रस्ता प्रवर्ग 
कृष्णपथ 
= दक्षिण-गाव ओढा 
परिसर 
'पश्‍चिम- लोहार गल्ली व गुरुवार पेठ पश्‍चिम बाजू 
११ । प्रभाग क्र. १९ उत्तर- एस. टी. स्टॅन्ड सर्वसाधारण (महिला) 
दत्त मंदिरव  पूर्व- शिराळा बायपास रस्ता 
उबाळे गल्ली नसि 
दक्षिण- कापरी गावची शोब व नृसिंह गल्ली 
परिसर 
'पश्‍चिम- गाव ओढा 
१२ प्रभाग क्र. १२ । उत्तर- जीवन इंगळे घर ते व्ही. बी. पाटील घर सर्वसाधारण 
चर्मकारव | पूर्व- व्ही. बी. पाटील घर ते पांडूरंग लोहार ते गाव ओढा पश्‍चिम बाजू 
मातंग समाज मंगेश कांबळे 
परिसर दक्षिण- नाथ रस्ता मंगेश कांबळे घर ते आश्रम शाळा रोड दिलीप 


कांबळे घर 


'पश्‍चिम- नाथ रोड जीवन इंगळे घर ते मंगेश कांबळे घर पूर्व बाजू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-अ-- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ & 


830 प्रभाग क्र. १३ । उत्तर- कुंभार गल्ली व नाझरे गल्लीची उत्तर बाजू सर्वसाधारण 
मटण मार्केट  पूर्व- सोमवार पेठ पूर्व बाजू 
परिसर 
दक्षिण- कोकरुड रस्त्याची दक्षिण बाजू (आपला बझार) 
पश्‍चिम- चिकुर्डकर वस्ती व शिराळा पाडळी रस्ता 
१४ प्रभाग क्र. १४ | उत्तर- नाग स्टेडियम कट्टा अनुसूचित जाती (महिला) 
नवजीवन | ah पाडळी रोड 
वसाहत व न 
दक्षिण- चिकुर्डकर वस्ती व सुगंधानगर 
कदमवाडी t t 
पश्‍चिम- मोरणा नदी 
१५ । प्रभाग क्र. १५ । उत्तर- नवजीवन वसाहत उत्तर बाजू अनुसूचित जाती 
चिकुडेकर पूर्ब- पाडळी रोड ब नवजीबन वसाहत 
बस्ती व 
न दक्षिण- बिउर बाजूची शिव 
सुगंधानगर व 
प्राध्यापक  पश्‍चिम- उपवळे गावाची शिव 
कॉलनी 
पश्‍चिम भाग 
१६ प्रभाग क्र. १६६ । उत्तर- कोकरुड शिराळा रस्त्याची दक्षिण बाजू नागरिकांचा मागासवर्ग 
सिध्दार्थ नगर पूर्व- नाथ रस्ता मताबाई कांबळे घर ते मंगल कांबळे घर पश्‍चिम बाजू प्रवर्ग (महिला) 
व प्राध्यापक कॉलनी 
कॉलनी दक्षिण- प्राध्यापक प्रविण पाटील घर ते दिपा पाटील घर ते 
कॉलनी कांबळे 
सुधीर कांबळे घर 
पश्‍चिम- प्राध्यापक कॉलनी मानसिंग कदम घर ते प्रविण पाटील घर 
१७ । प्रभाग क्र. १७ उत्तर- आनंदराव मुळीक घर ते वसंत चौगुले घर ते भोगावकर घर ते सर्वसाधारण (महिला) 
भटकोब मुंडे मांगले रोडवरील चंद्रकांत चव्हाण घर ते मनोहर इंगवले घर. 
बस्ती परिसर 


पूर्व-गाव ओढा व कापरी व इंग्रुळ गावची शीव 
दक्षिण- मौजे भाटशिरगावची हद्द 


'पश्‍चिम- शिराळा सागाव रस्ता व बिउर गावची शीव 


सांगली, ४ ऑगस्ट २०२२. 


डॉ. राजा दयानिधी, 


जिल्हाधिकारी 9 fax 


जिर्ल्हा , सांगली. 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-अ-- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ 


Order 
Schedule-7A 
BY COLLECTOR 


No.UD/DESK-01/NPELECTION/388/2022.-- As per letter from Hon. State Election Commission 
No. sec/NP-2022/pra. kra-02/ ka-6 dated 22™ July 2022 revised reservation and draws programme for 
Shirala Nagarpanchayat has been declared. As mentioned in programme revised reservation and 
draws programme was held on 28"" July 2022. Reservation and draws proposal was submitted to Hon. 
Divisional commissioner, Pune on 2™ August 2022 for final approval. 


As per letter No. NPA/namapraa/an.manyta/NP-1/kavi-773/2022 dated 4" August 2022 of 
Hon. Divisional Commissioner, Pune, the final Reservation and draws proposal has been approved. 
Now, therefore, |, Dr. Raja Dayanidhi, Collector of Sangli District, in exercise of the powers conferred 
on me by sub-section (7) of Section 10 of the said Act, hereby make the following order namely :--- 


ORDER 


Whereas, the Divisional Commissioner and Regional Director, Municipal Administration, Pune 
Division, Pune, by his order No.NPA-1AVS-701/revised/2022 and Maharashtra State Government 
Gazette, dated 26" July 2022 issued under sub-section (2) of Section 9 of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Parishad and Industrial Townships Act, 1965 (Mah.XL of 1965) has fixed for the 
Shirala Nagarpanchyat, the number of councillors to be elected and the number of seats to the 
reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Class of citizens and women 
(including the No. of seats reserved for women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes 
and Backward class of citizens) as shown below:- 


1. The number of councillors to be elected-17 

2. The number of seats to be reserved Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Class 
of Citizens - 06 
(a) For the Scheduled Castes - 2 


(0) For the Scheduled tribes - 0 
(c) ) For the Backward Class of Citizens - 04 


3. The total number of seats to be reserved for Women - 09 
(Including women belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Class of 


Citizens) 


4. Out of seats at serial number 3 the number of seats reserved for Women belonging to the 
Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens from amongst the seats 
reserved For Scheduled Castes, Scheduled Tribes, as shown in item at serial Number 2 (a), (b) 
respectively are as under :--- 

(a) For the Scheduled Castes - 1 


(b) For the Scheduled Tribes - 0 
(c) For the, Backward class of citizens - 02 
5. Number of seats reserved for women as general category 


(Number of seats at serial number 3 minus number of seats at serial number 4) - 06 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-अ-- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ 9 


2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred on me by Order No. SEC/NP-2020/CR-01/ka- 
06, dated 6th February 2020 of the Hon,ble State Election Commissioner, Maharashtra read with sub- 
section (I) of Section 10 of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Parishad and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah.XL of 1965), |, Dr. Raja Dayanidhi, Collector of Sangli District, hereby fix 
and reserve the extent of ward No. 1 to 17 which said Municipal area shall be divided as shown in 
Schedule to this order. 


3. This Order shall take effect for the purpose of the next general election held immediately following 
the date of this order. 


SCHEDULE 
If the seat is 
Ward | Name of the ward no, reserved, for whom 
; Extent of the ward . 
No. if any i.e. whether for SC, 
ST, or For Women 
1 2 3 4 
1 Ward No. 1 North- Shivani Village Boundary Backward Class of 
Dange Galli East- Holi Take to Karmala Road to Shivani citizens (omen) 


village Boundary 
South- Dange Galli South Side 


West-Kadam Galli to Padali Shivani Road 


2 Ward No. 2 North- Landaya Doh to Smashanbhumi General (Women) 


Khabale and Naik Galli | ९09१ (0 Karmala Road 
East- Karmala Road 
South- Kasar Galli 


West-Gumat Road 


3 Ward No. 3 North- Khed Village Boundary General (Women) 
Veer Maruti Mandir East- Red Village Boundary 
South- Nalawade Colony 


West-Village Odha and Karmala Road 


4 Ward No. 4 North- Naik Galli General 
Vaijeshwar Temple East- Village Odha 
South- Deshmukh Galli 


West-Guruwar petth 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-अ-- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ 


5 Ward No. 5 North- Shinde Galli and Hiravadekar by General 
Nikam and Gaikwad lame 
Galli Main Road East- Guruwar Peth to Holi Take Road 
South- Somwar Peth to Kadam by lane 
South Side 
West-Somwar Peth and Padali Road 
- Ward No. 6 North- Shivani Padali Road to Shinde Sir General (Women) 
Shinde anc House and Dange Galli North side 
KadamGalli East- Holi take to Shivani Road 
South- Gaikwad Wada 
West-Padali Road 
7 Ward No. 7 North- Padali Village Boundary Backward Class of 
Ambamata Temple East- Somwar Peth and Padali Road Citizens 
Area South- Rural Hospital 
West-Padali Village Boundary 
7 Ward No. 8 North- Ambamata Road North side General 
Kumbhar And Nazare_ | East- Somwar Peth East Side 
Galli South- DCC Bank Road 
West-Shirala Padali Road 
: Ward No. 9 North- Main Road North Side and Dilip General (Women) 
Gurowar and Semwar Kadam by lane North Side 
Peth East- Guruwar Peth East Side 
South- Shaniwar Peth South Side and 
Shirala-Kokrud Road 
West-Somwar Peth West Side 
10 | Ward No. 10 North- Deshmukh Galli North side Backward Class of 


Gopal Krishna Path 


Area 


East- Village Odha and Kapari Road 
South- Village Odha 


West- Lohar Galli and Guruwar Peth West 
Side 


Citizens 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-अ-- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ Q 


11 Ward No. 11 North- S. T. Stand General (Women) 
Datta Temple and East- Shirala bypass road 
Ubale Galli Area South- Kapari Village Boundary and 
Narsingh Galli 
West- Village odha 
12 Ward No. 12 North- Jeevan Ingale house to V. B. Patil General 
Charmakar and house 
Matang Samaj Area East- V. B. Patil house to Pandurang Lohar 
to village odha west side 
South- Nath road Mangesh Kamble house 
to Ashram School road Dilip Kamble house 
West-Nath road Jeevan Ingle house to 
Mangesh Kamble house east side. 
13 Ward No. 13 North- Kumbhar Galli and Najare Galli General 
Matan Market Area North Side 
East- Somwar Peth East side 
South- Kokrud Road South side 
(aapla Bazar) 
West-Chikurdekar Vasti and Shirala- Padali 
Road 
14 Ward No. 14 North- Nag Stadium Scheduled Castes 
NavjeevanVasahat and | East- Padali Road (vemen) 
Kadamwadi South- Chikurdekar Vasti and 
Sugandhanagar 
West-Morna River 
15 Ward No. 15 North- Ward — Navjeevan Vasahat North Scheduled Castes 


Chikurdekar Vasti & 
Sugandha Nagar & 
Pro. Colony West Side 


Side 
East- Padali Road and Navjeevan Vasahat 
South- Biur Village Boundary 


West- Upawale Village Boundary 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक-अ-- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०२२ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९४४ 


16 Ward No. 16 North- Kokrud Shirala Road South Side Backward class of 


Siddharth Nagar Pro. East-Nath Road Matabai Kamble house to SiIZENs(WOMMER) 


Colony Mangal Kamble house west side 


South- Pro.Colony Pravin Patil House to 
Dipa Patil house to Sudhir Kamble house 


West- Pro.Colony Mansing Kadam house 
to Pravin Patil house 


17 Ward No. 17 North- Anandrao Mulik house to Vasant General (Women) 
Chougule house to Bhogavkar house to 
Mangle road Chandrakant Chavan house 
to Manohar Ingavale house 


Bhataki and 
mundeVasti Area 


East- Village Odha, Kapari and Ingrul 
village Boundary 


South- Bhatshirgaon village Boundary 


West- Shirala -Sagaon Road and Biur 
Village Boundary 


DR. RAJA DAYANIDHI, 


Collector, Sangli. 


Sangli, 4th August 2022. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


